राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त 
महामंडळ , नवी दिल्ली. 

सन २०२३-२४ करिता भागभांडवल 
अंशदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मौआमं-२०२३/प्र.क्र.१९६/का.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा : १. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.मौआमं २०२३/प्र.क्र.१६९/का.५, 
दि.१०.१०.२०२३ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३. 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.०८.१२.२०२३. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळ, नवी दिल्ली या महामंडळास देशातील 
अल्पसंख्यांकांच्या विकासाकरिता राबवावयाच्या कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र शासनाचा हिस्सा म्हणून 
राज्यातील अल्पसंख्यांक लोकसंख्येच्या आधारावर निश्चित करण्यात आलेले रु.७१.५७ कोटी एवढे भाग 
भांडवली अंशदान राज्य शासनाने द्यावयाचे आहे. त्यास अनुसरुन राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवंम 
वित्त निगम, नवी दिल्ली या महामंडळास सन २००२-०३ ते सन २०२२-२३ या कालावधीत भाग 
भांडवलातील अंडादान म्हणून एकूण रु.२७.२२ कोटी इतके भागभांडवल वितरीत करण्यात आले आहे. 
सन २०२३-२४ साठी सदर प्रयोजनार्थ रु.५०.०० लक्ष इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. ऑगस्ट,२०२३ 
पर्यन्त सदर प्रयोजनार्थ वित्त विभागाने सदर तरतुदीच्या २० टक्के इतक्या मर्यादेत रु.१०.०० लक्ष इतकी 
तरतूद उपलब्ध करुन दिलेली होती. सदर अर्थसंकल्पीत निधीतून संगणक वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेला रु.१०.०० लक्ष (२० टक्के )इतका निधी संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. अर्थसंकल्पीत निधी पैकी उर्वरित रु.४०.०० लक्ष इतका निधी संगणक वितरण 
प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्याची मागणी नियोजन व वित्त विभागास करण्यात आली होती. सदर 
मागणीच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने उर्वरित रु.४०.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
दिलेली आहे. सदरची उपलब्ध तरतूद राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळ, नवी दिल्ली यांना 
भागभांडवल SAA म्हणून उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळ, नवी दिल्ली या महामंडळास सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाकरिता अंशदान म्हणून अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.५०.०० लक्ष निधीपैकी उर्वरित 
निधी रु. ४०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये चाळीस लक्ष फक्त) इतके भाग भांडवली अंशदान म्हणून राष्ट्रीय 
अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळ, नवी दिल्ली या महामंडळास वितरीत करण्यास याव्दारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. हे भाग भांडवल वितरीत केल्यानंतर राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त 
महामंडळाकडे महाराष्ट्र शासनाचे एकूण वितरीत भागभांडवल रुपये २७.७२ कोटी इतके होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआमं-२०२३/प्र.क्र.१९६/का.५ 


२. उपरोक्त भाग भांडवल राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळ, नवी दिल्ली यांना प्रदान 
करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” आणि उपसचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत असून त्यांना याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर 
महामंडळास उक्त रक्‍कम एक रकमी पध्दतीने त्वरीत अदा करण्यात यावी. 


३. सदर रक्कमेचा ई.सी.एस. (E.C.S,) अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांचे नावे काढण्यात यावा. 


४. वरील भागभांडवली अंशदानाच्या अनुषंगाने होणारा खर्च " मागणी क्रमांक झेडई-२, ४२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च,०२, समाजकल्याण,१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०१) महामंडळांना सहाय्य,(०१) (०३) राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त 
महामंडळाला भागभांडवली अंशदान (कार्यक्रम),(४२३५ ०२४२) 32, sara" या लेखाशीर्षाखाळी सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. Wax शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग- 
२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व दि.८.१२.२०२३ मधील अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच 
नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८३/१४७१,दि.११.१२.२०२३ आणि वित्त विभागाने 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौसं ३५१/२०२३/व्यय-१, दि. १४.१२.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. ” 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०९१५१२१८१८१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by PARVEEN JAVED JUGARI 

Pp A RV F F N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7756c9321 eaddbc49e6838c15545ed29cc20adf253d6 
2a3e9c3655f35e48b136, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=33DA49010D9298976BDFC5AFC6237D4859832 
27E0643169266E6A377187E832D, cn=PARVEEN JAVED JUGARI 


(परवीन जुगारी ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा ), मुंबई/नागपूर 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवंम वित्त महामंडळ, नवी दिल्ली 
४)उपसचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) अवर सचिव (रोख शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी कृपया सदर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआमं-२०२३/प्र.क्र.१९६/का.५ 


रक्कमेचा धनादेडा “Managing Director, National Minorities Development & Finance 
Corporation, New Delhi” या नावाने संबंधिताना देण्यात यावा. 
व्यवस्थापकीय संचाळक, मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोख शाखेमार्फत) 
८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
९) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई 
qo) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४, व्यय -१ व साठ) मंत्रालय, मुंबई 
११) नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 
१२) रोख शाखा व का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती, का.५. 


& 
9 


YS Ee २-८ a 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


